निवडसूची सन २०१४-१५ नेवड स्‌ ची सन २०१४-१५ 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (fara) या संवर्गात 
पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र: रापोसे-१७१६/प्र.क्र.०१/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-२२ जानेवारी, २०१६. 


संदर्भ:- १. पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. यांची दि. २२.१२.२०१५ रोजीची बैठक. 
२. शासन आदेशा क्र. रापोसे १३१५/प्र.क्र.२३४/पोळ-१(अ), दि. ३१.१२.२०१५. 


शासन आदेशा :- 

पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या तदर्थ निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
fara dere निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यास संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. सदरहु अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अधिकाऱ्यांचे नाव 
पदावरील नियुक्तीचे ठिकाण 


श्री. शिवडांकर रामराव मुंढे पोलीस निरीक्षक, टी.आर. । सहायक पोलीस आयुक्त, 
टी.आय., औरंगाबाद औरंगाबाद शहर 


२. उपरोक्त अधिकार्‍्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन 


कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधीलळ तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 
हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. उपरोक्त पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र: २७९७/२००४ व 
याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.०१/पोल-१अ, 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०११४१६००४४७७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambek 


Charushila Ove caonGovermen Oahu out 
Chandrakant Tambekar *svtsrssies12020s2cnscharshia chandatan Tambor 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रतिलिपि 
१) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहर/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
) 
) 
) 


सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
८) निवडनस्ती (कार्या. पोलळ-१ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


